राज्यातील ]ोतीपिकांवर किटकनाठक 
फवारणी करणा-या  शोतकरी/ 
शेतमजूरांच्या आरोग्य तपासणीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण - २०१७/प्र.क्र.२२३/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २१ ऑगस्ट,२०१८. 


संदर्भ- 
१) शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.-संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.२२३/आरोग्य -३, 
दिनांक- १६.१०.२०१७ 
२) कृषी, dah, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांचे अ.शा.पत्र क्र.सीपीएस १११७/ प्र.क्र.१६/१७-अे, दि.०३.०८.२०१८. 
शासन परिपत्रक- 


राज्यातील शेतीपिकांवर किटकनाशक फवारणी करणा-या शेतक-यांच्या/ शेतमजूरांच्या 


निशुल्क आरोग्य तपासणीकरीता विभागामार्फत प्रत्येक जिल्हयातील ग्रामिण रुग्णालयामध्ये विशेष 


तपासणी अभियान राबविण्यात यावे. या तपासणी अभियानाअंतर्गत किटकनाठडक फवारणी करणा-या 


सर्व होतकरी व शेतमजूरांच्या आरोग्य तपासणीची व्यवस्था सर्व ग्रामिण रुग्णालयात करण्यात यावी. 


तसेच सदर तपासणी अभियानांतर्गत आरोग्य तपासणी करुन घेणा-या शेतकरी व शेतमजूराला 


आरोग्य तपासणी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. या अभियानासंदर्भात सर्व जिल्हयातील ग्रामिण रुग्णालयांना 


संबंधीत उपसंचालक, आरोग्य सेवा व संबंधीत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे स्तरावरुन सूचना देण्यात 


याव्यात. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.२२३/आरोग्य-३, 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२० १७२५४१७८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


F Digitally signed by Roshani 
R (0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e S h Maharashtra, O = Government 


p Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patti 00002.) 
+05'30' 
रो.दि.कदम पाटील 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ 2, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

सर्व जिल्हा हाल्य चिकित्सक. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

कृषी, पश्ञुसंवर्‌धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, (कार्यासन- 
१७ अ), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३) 


०८ Av A Oo 


o~ 
«> 
. 


one SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


